“वृक्ष लागवड व संगोपन” याकरीता 
परिवहन विभागासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०८१८/प्र.क्र.१७५/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
तारीख: ०७ सप्टेंबर २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. साववि-२०१६/प्र. क्र. ८०(माग-२)/फ-११, 
दि. २५.७.२०१८ 
२) वरीष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र यांचे क्र. 
ख. वि/चा-१/गृह विभाग/युओआर-३०/२०१९-२०/२२३, दि.३०.५.२०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना- 
महाराष्ट्र शासनाच्या हरीत महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी yo कोटी 
वृक्षारोपनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या दि.२५.७.२०१८ चे शासन 
निर्णयानुसार, “वृक्ष लागवड व संगोपन” यासाठी नवीन लेखाशीर्ष घेवून त्यातंर्गत संबंधित प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांचेकडील एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी “कार्यक्रमावरील खर्चामधून” ०.५% मर्यादेत 
तरतुद उपलब्ध करुन घेण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार परिवहन विभागासाठी 
नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 


गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिपत्याखालील मोटार वाहन विभागासाठी “वृक्ष लागवड व 
संगोपन” यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष मंजूर करण्यात येत आहे:- 


मराठी English 
मागणी क्र. मागणी क्र. बी-६ Demand No. 3-6 
Demand No. 
मुख्य लेखाशीर्ष २४०६, वनीकरण व वन्य जीवन | 2406, Forestry and Wild Life 
Major Head 
उपमुख्य लेखाश्ीर्ष | (०४) वनीकरण व वन्य जीवन (04) Afforestation and Ecology 
Sub Major Head Development 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०८१८/प्र.क्र.१७५/परि-४ 


गौण शीर्ष १०१, राष्ट्रीय वनीकरण व| 101, National Afforestation 
ी पर्यावरण विकास कार्यक्रम and Ecology Development 
Minor Head पर्यावरण विकास कार्यक्रम १01. 
गट शीर्ष (००) (00) 
Group Head 
उपशीर्ष (००) (०३) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय | (00) (03) Tree Plantation = 
omits संजीव अंतर्गत Conservation Under 
pubilieas १५- जमीनीवरील सजीव) Sustainable Development 
वृक्ष लागवड आणि संगोपन | Goals (Goal 15- Life on Land) 
(राज्यस्तरीय योजना) (परिवहन) lia level Scheme) 
(Transport) 
योजनेचा संकेतांक | (२४०६*** (2406****) 
Scheme Code 
उद्दीष्ट ०२- मजुरी 02- Wages 
Objects २१-पुरवठा व सामग्री 21-Supplies and Materials 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २१९/१९/व्यय-७, दि.५.६.२०१९, 


नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३०६/का.१४११, दि.१९.७.२०१९ तसेच महालेखापाल 
(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र यांच्या संदर्भाधीन क्र. २ वरील दि.३०.५.२०१९ अन्वये दिलेल्या 


मंजूरीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०७१२०११५८५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


KADAM DATTATRAY 
HANMANT 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. मुख्य वन संरक्षक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०८१८/प्र.क्र.१७५/परि-४ 


४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

७. वित्त विभाग व्यय ७/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 

८. नियोजन विभाग (का.१४६१/१४११), मंत्रालय, मुंबई 

९. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती, परि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


